वाचा :- 


मोटार वाहन विभागात नवीन निर्माण 
करण्यात आलेल्या सहाय्यक मोटार वाहन 


निरीक्षक या 
वाटपाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


पदांचे कार्याळयनिहाय 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी १२१२/प्र.क्र.१५०/परि-३ 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: 39 जानेवारी 2094 


१) शासन निर्णय,गृह विभाग, क्रमांक एमव्हीडी १२१२/प्र.क्र.१५०/परि-३, दिनांक १६ जुले २०१३ 
२) शासन निर्णय,गृह विभाग क्रमांक,एमव्हीडी १२१२/प्र.क्र.१५०/परि-३, दिनांक ०६ ऑगस्ट २०१४ 


) 
३) परिवहन आयुक्‍त यांचे पत्र क्रमांक पआका/प्रशासन/१४/जा.क्र.१९२०१९ दि.१२.११.२०१४. 
४) परिवहन आयुक्त यांचे पत्र क्रमांक मलळोआ१११४/का.८(३)/समोवानि/भरती-१४/जा.क्र.३१० 


दिनांक ०७ जानेवारी २०१५. 
शासन निर्णय :- 
मोटार वाहन विभागातील परिवहन आयुक्‍त कार्यालय व त्यांच्या नियंत्रणाखालील 
कार्यालयातील सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांची ३०० नवीन पदे (वेतनश्रेणी ९३००-३४८०० 
ग्रेड पे ४३०० निर्माण करण्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीने व शासनाने मान्यता दिली आहे. 
त्यानुसार शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक एमव्हीडी १२१२/प्र.क्र.१५०/ परि-३, दिनांक १६ 
जुले २०१३ अन्वये वरील पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. 


२. मोटार वाहन विभागात निर्माण करण्यात आलेल्या सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक 
३०० नविन पदांचे कार्यालयनिहाय वाटप पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पूर्वीची सहाय्यक नव्याने निर्माण केलेले 
मोटार वाहन कार्यालयीननिहाय वाटप 
निरीक्षकांची मंजुर पदे | केलेल्या सहाय्यक मोटार 
वाहन निरिक्षकांची पदे 
१ मुंबई (मध्य) १५ Oe 
२ Ass (पश्चिम) ७ 10 
३ बोरीवली ६ Pe 
४ मुंबई (पूर्वी 9 Po 
षु ठाणे १४ शधधधखिख्णा 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी १२१२/प्र.क्र.१५०/परि-३ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पूर्वीची सहाय्यक नव्याने निर्माण केलेले 
मोटार वाहन कार्यालयीननिहाय वाटप 
निरीक्षकांची मंजुर पदे | केलेल्या सहाय्यक मोटार 
वाहन निरिक्षकांची पदे 
६ ।'कल्याण ५ शिक का 
७ वाशी 4 Pl 
८ lag ४ ७ 
९ ।पनवेल ६ Po 
90 | पेण ३ 
| 9d रत्नागिरी ५ २ 
१२ | Reg ५ a ae 
१३ | पुणे 9 Po 
१४ | पिपरी - चिंचवड ४ 1 ___ ee 
१५ । सोलापूर १२ ५ 
१६ ।बारामती 3 २ 
१७ । अकलूज ६ 
१८ | नाशिक १२ शिका 
१९ | अहमदनगर 8 8 
20 | श्रीरामपूर 3 8 
२१ | मालेगाव ३ Po 
२२ | धुळे १२ 10 
२३ । जळगाव १३ ९ 
२४ । नंदूरबार ह BO 
२५ ।कोल्हापूर १५ Po 
२६ सांगली Po 
२७ | START 4 Po 
२८ ।कराड ३ Po 
२९ | अमरावती १३ १६ 
३० । बुलढाणा ३ २१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी १२१२/प्र.क्र.१५०/परि-३ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पूर्वीची सहाय्यक नव्याने निर्माण केलेले 
मोटार वाहन कार्यालयीननिहाय वाटप 
निरीक्षकांची मंजुर पदे | केलेल्या सहाय्यक मोटार 
वाहन निरिक्षकांची पदे 
३१ । अकोला ३ १२ 
३२ | यवतमाळ g 32 
३३ । वाशीम ३ a ae q 
३४ | नागपूर Tex) 9 Po 
३५ | नागपूर (पूवी ३ Po 
३६ | det 2 शिका आओ १ 
३७ | नागपूर (ग्रामीण) ९ 1१ | 
३८ । चंद्रपूर षु २४ 
३९ | गोंदीया ४ १६ 
४० | भंडारा 3 ७ 
४१ । गडचिरोली शा ९ 
४२ | औरंगाबाद g Po 
83 | बीड 3 8 
४४ | जालना ३ 1 १ 
४५ | नांदेड १३ 3 
४६ । परभणी ३ 1 १ ० 
४७ | हिंगोली 3 4 
४८ | लातूर षु १९ 
४९ | उस्मानाबाद ३ २० 
५० | उमरगा Po 
५१ | अंबेजोगाई २ 1११ | 
५२ | परिवहन आयुक्त कार्यालय २ Po 
एकूण ३०२ ३०० 
३. मोटार वाहन विभागासाठी उच्चस्तरीय सचिव समितीने तांत्रिक सहाय्यक असा नविन संवर्ग 


निर्माण करून तांत्रिक सहाय्यकांची ३०० पदे निर्माण करताना दिलेले आदेश विचारात घेऊन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी १२१२/प्र.क्र.१५०/परि-३ 


उपरोक्त शासन निर्णयातील नविन निर्माण केलेल्या सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या एकूण ३०० 
पदांपैकी १०० पदे रिक्‍त ठेवण्यात यावीत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०१३११६२२५२२२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash K 


P fa kas h Och = Prakash K Sabale, 


C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 

K S abal e OU = Deputy Secretary 
Date: 2015.01.31 16:57:02 
+05'30' 


प्रकाडा साबळे 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 

९. सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 

१०.संचाळक, SA व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५.वित्त विभाग (व्यय-८/वित्तीय सुधारण), मंत्रालय, मुंबई. 
१६.निवडनस्ती (परि-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


